प्रस्तावना:- 
राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा 


नगरोत्थान महाभियानांतर्गत धर्माबाद 
शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२४/प्र.क्र.४०४/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ ऑगस्ट, २०२४ 


., नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 


दिनांक २७ मे, २०१६. 


., नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३२, 


दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 


, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३२, 


दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 


. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०७, 


दिनांक २९ जून,२०२२. 


. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: नगरो-२०२३/प्र.क्र.२१३/नवि-३३, 


दिनांक १२ एप्रिल, 2023. 


., नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: नगरो २०२३/प्र.क्र.३८९/नवि-३३, 


दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


., नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: नगरो २०२४/प्र.क्र.२३३/नवि-३३, 


दिनांक २८ मार्च, २०२४. 


. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर विभाग यांचे तांत्रिक 


मंजूरी आदेश क्रमांक जा.क्र.मुअमजीप्राछसं/तांशा-३/३०५२/२०२३, दिनांक १८ 
ऑक्टोबर, २०२३. 


. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र. नपप्रसं/धर्माबाद नप.पा.पु./प्र.क्र./ 


२०२४/का.७/४१६१, दिनांक १५ जुले, २०२४. 


१०.नगरोत्थान महाभियानांतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीच्या दिनांक १६ 


जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये नगरोत्थान 


महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०१. 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४०४/नवि-३३ 


०२. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत धर्माबाद नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्प नगरपरिषद 


प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ९ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता 
समितीकडे सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 
छत्रपती संभाजीनगर यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प 
मान्यता समितीने दिनांक १६ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार 
सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- 

नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या धर्माबाद नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्प संदर्भाधीन शासन निर्णय आणि मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, छत्रपती 
संभाजीनगर विभाग यांनी दिनांक १८ ऑक्टोबर, 2023 रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या तांत्रिक 
मान्यतेमधील अटी, शर्ती व तरतुदींच्या अधीन राहून खाळील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या 
शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण 


पुढीलप्रमाणे आहे. 

Sr.No. Description Amount in Rs. 
1 Working Survey 300000 
2 Babhah Barrage Headwork 

Intake Well (8M Dia) 1434664 
Inspection Well (8 M Dia, 2 Nos) 1960223 
Intake Pipe (Length 100 M & Dia 600 DI K-7) 10148424 
Repairs of Ext. Jackwell Pump House 7M Dia 1609910 
3 1 2 Machinery-200 HP (1W +1 Standby) (Exi. Jackwell To 11309223 
ri RW Rising Main 350 mm Dia DI K-9, L-9850 M (Exi. Jackwell To 77416674 
WTP) 
Aloor Village Headwork 
Intake Well (3 M Dia) 1691382 
Inspection Well (3 M Dia) 2326940 
Intake Pipe (Length 80 M & Dia - 400 DI K-7) 9472368 
Prop. Jackwell and Pump House (6 m Dia.) 17525140 
Approach Bridge (Length-50 M & Width-5 M) 4768364 
RW Pumping Machinery-80 HP (1W+1 Standby) (Prop. Jackwell To 
5 WTP) 24339779 
(With Automation Work, Exi. Jackwell, Prop. Jackwell WTP & ESR 
Management)) 
RW Rising Main 250 mm Dia DI K-9, L-9800 M (Prop. Jackwell To 
a WTP) 54710575 
7 Water Treatment Plant of Capacity 11 MLD With Automation 75805410 
| 8 | Pure Water PM 75 HP (1W +1 Standby) (From WTP Sump To MBR) 5409108 
PWRM From WTP Sump To ESR Cum MBR (400 mm Dia DI K-9 L- 
ee 100 M) 1471391 
10 Recirculation Sump 4121071 
11 Pure Water Pumping Machinery 5 HP (From Sump To Ram Nagar ESR) 162091 
PWRM From Ram NG Sump To Ram NG ESR (150 mm DI K-9 L-100 
12 M) 577561 
Feeder Main for Various ESR's (DI K-7 Pipe 150 To 400 mm Dia L-5925 
13 M) 26147639 
14 Elevated Service Reservoirs 
a) ESR Cum MBR at Zone No. | (Cap. 11.65 LL, ST. HG. - 12 M) 12183445 
b) ESR at Zone No. 3 (Cap. 6.10 LL, ST. HG. - 18 M) 8137994 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४०४/नवि-३३ 


Sr.No. 


Description 


Amount in Rs. 


c) ESR at Zone No. 4 (Cap. 1.30 LL, ST. HG. - 12 M) 


3369564 


d) ESR at Zone No. 6 (Cap. 5.00 LL. ST. HG. - 12 M) 


6226561 


e) ESR at Zone No. 7 (Cap. 5.00 LL. ST. HG. - 16 M) (With Flow Meter 
RWRM. MBR & ESR)) 


9440898 


15 


Distribution System (110 To 300 MM Dia HDPE & D.I Pipe L-93438 M) 


151536217 


16 


Road Reinstating-46.719 Km 


54934283 


17 


Repairs of Existing RCC ESR At Ratnali (4.50 LL) 


1094102 


18 


Repairs of Existing RCC ESR At Balapur (2.50 LL) 


797731 


19 


Solar Power Plant 289 K W PC Capacity 


10928590 


20 


Miscellaneous Works 


1425960 


Total 


592783282 


18% GST 


106700991 


1% Labour Insurance 


579215 


1% TS 


5927833 


PMC Charges 


9840202 


Gross Cost 


715831523 


Say Rs. 


71.58 Cr. 


प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांका पासून १८ महिने 


०२. धर्माबाद नगरपरिषदेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 


नागरी स्थानिक राज्य शासनामार्फत 


योजनेची 


स्वराज्य संस्थेचे 


नागरी स्थानिक स्वराज्य 


नाव 


मंजूर किंमत 


अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प 
किंमतीच्या ९५%) 


संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
किंमतीच्या ०५%) 


हि २ 


३ 


6 


4 


धर्माबाद 
नगरपरिषद 


रु. ७१.५८ 
कोटी 


रु. ६८.०० 
कोटी 


रु. ३.५८ 
कोटी 


०३. 


3) 


9) 


संदर्भाधीन क्रमांक १ delle शासन निर्णयानुसार धर्माबाद नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन धर्माबाद नगरपरिषदमार्फत करण्यात यावे. 


सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व अटींची 
पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क (PMC Charges) प्रकल्प किंमतीमध्ये 
समाविष्ट आहे. प्रकल्पाच्या प्रथम हप्त्याचा निधी वितरित केल्यानंतर त्यामधून महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाचे तांत्रिक मान्यता शुल्क अदा करावे व प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागार शुल्क अदा करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहील त्याबाबत आवश्यक ठराव 
नगरपरिषदेने करावा. 

या अभियानाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ६ मधीळ झासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचे पालन करावे. 


सुधारणांची पूर्तता :- नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. ६ च्या शासन निर्णयानुसार नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाळीलप्रमाणे सुधारणा राबविणे आवश्‍यक राहिल. 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४०४/नवि-३३ 


. विभागाने विकसित केलेल्या महायुलबी प्रणाळीचा अंगीकार करुन अथवा सदर प्रणालीशी नागरी 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्या वापरात असलेल्या संगणकीय प्रणाळीचे एकात्मिकिकरण 
(Integration) करुन त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात 
प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यु नोंद सुधारण्याची १०० % अंमलबजावणी करणे इ. बाबी 
बंधनकारक राहतील. 


. उचित वापरकर्ता शुल्क लागू करुन किमान एकूण मागणीच्या ८०% वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


. धर्माबाद नगरपरिषदेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घन व ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन उचितरित्या 


करणे बंधनकारक राहील. 


. धर्माबाद नगरपरिषदेने कार्यक्षेत्रातील सर्व इमारतीसाठी पर्जन्य जल पुनर्भरण करावे. 


निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


. नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर संबंधित नागरी 


स्वराज्य संस्थेने विहित कार्यपध्दतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यादेश निर्गमित करुन 
शासनाकडे प्रथम हप्त्याच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या 
हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. सदर धर्माबाद पाणीपुरवठा प्रकल्पातील शासन हिश्याची रक्‍कम अनुदान स्वरुपात एकूण तीन 


हप्त्यात वितरीत करण्यात येईल, सदर रक्‍कम व धर्माबाद नगरपरिषदेच्या स्वहिऱ्याची रक्‍कम 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकामध्ये स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य 
राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना धर्माबाद नगरपरिषदेने त्यांना राज्य शासनाकडून 


प्राप्त झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाझी तसेच प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या 
वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी 
यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. शासनाने वितरीत केलेल्या हप्त्याची रक्‍कम व त्या प्रमाणात धर्माबाद नगरपरिषदेच्या हिऱ्याची 


रक्‍कम अज्ञा एकूण रकमेच्या oy % खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र धर्माबाद नगरपरिषदेने 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतर पुढील हप्त्याच्या निधी 
वितरीत करण्यात येईल. 


. धर्माबाद नगरपरिषदेने दुसर्‍या व तिसऱ्या हप्त्याचा निधी मागणी प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन 


संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने सदर 
प्रस्तावाची छाननी करुन उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव द्यावा. 


. सदर प्रकल्पासाठी राज्यशासनाने धर्माबाद नगरपरिषदेस राज्यज्ञासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर 


त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्यशासनाच्या PUTA जेवढी 
रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात धर्माबाद नगरपरिषदेने स्वहिउऱ्याची रक्‍कम प्रदान करावी. 
यामुळे या योजनेत धर्माबाद नगरपरिषदेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


पृष्ठछपैकी४ 


ड) 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४०४/नवि-३३ 


सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेला निधी wat त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व 


तो अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा 
त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची 
आर्थिक अनियमितता मानळी जाईल, त्यासाठी धर्माबाद नगरपरिषद व संबंधित अधिकारी 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या कालावधीत 


निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष 
प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा धर्माबाद नगरपरिषद आहे. 
त्यामुळे या कालमर्यादेचे पाळन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, धर्माबाद नगरपरिषद 
यांची राहील. 


. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्रमांक 9 मधील शासन 


परिपत्रकानुसार निविदा प्रक्रियेबाबत कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. 


. अमृत २.० अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी संदर्भाधीन दिनांक १३ मार्च, 


२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदर्श निविदा पुस्तिका (Model DTP) प्रसिध्द केली असून 
त्यानुसार अथवा त्यात वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या सुधारणानुसार नगरोत्थान महाभियानांतर्गत 
देखील निविदा प्रक्रिया राबविणे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस बंधनकारक राहील व अन्य 
प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी शासनाच्या व केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार निविदा 
प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा प्रकल्पासाठी मंजूर 


केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवऱ्यक राहील. 


. धर्माबाद पाणीपुरवठा प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ६ येथील शासन 


निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पातील रस्ते 
पाणीपुरवठा/मलनि:स्सारण Ba कामांसाठी पुन्हा खोदावे लागणार नाहीत अशा पध्दतीने या 
रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, सदर प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर 
कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेली नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी 
मुख्याधिकारी, धर्माबाद नगरपरिषद यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन 


यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 
सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंची खरेदी ही 
प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या पाईप्सची खरेदी करणे 


व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता समजण्यात 


पृष्ठछपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४०४/नवि-३३ 


येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

९. सदर प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक २९ जून, २०२२ रोजीच्या 
भावभिन्नता व विशोष मदतीबाबतच्या शासन निर्णयातील आवश्‍यक तरतूदींचा समावेश करण्यात 
यावा. 

१०.धर्माबाद नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी आवश्‍यक पाणी आरक्षण असल्याबाबतची 
पुनःश्च खातरजमा करणे व अंतिम टप्यापर्यंतचे आवश्‍यक पाणी आरक्षण उपलब्ध नसल्यास ते 
उपलब्ध करून Wises परवानग्या घेण्याची व प्रकल्पातील सर्व ,स्वहिऱ्याची तरतूद , 

उपांगाच्या जागा नगरपरिषदेच्या नावावर व ताब्यात असल्याची खातरजमा करूनच प्रकल्पाचे 
कार्यादेश निर्गमितकरण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारीधर्माब ,७द नगरपरिषद यांची 
राहील. 

इ) प्रकल्पाचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 

“महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या 
विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणे पैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकळ ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 
बंधनकारक राहील, तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना 
सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील, 
तद्‌नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवड्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 

१. “महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास 
कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासनमान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा 
राहील. 

२. वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी घेण्यात यावी, तसेच शासनाच्या 
विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. 

ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 

१. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत 
आवश्यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत व नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 

२. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार 
नाही. 


पृष्ठछपैकी६ 


ह) 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.४०४/नवि-३३ 


प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 


केलेप्रमाणे पाणी पुरवठा कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन 
त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहील. 
इतर बंधनकारक अटी व शार्ती - 


. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 


किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान 
उपलब्ध केळे जाणार नाही. 


. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणे संबंधित कार्यान्वयन 


यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०८२९१६५९४३१४२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKANT 

CHANDRAKAN 

T ANDGE 

(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
१०. आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
१२. जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
१३. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर विभाग. 
१४. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नांदेड. 
१५. मुख्याधिकारी, धर्माबाद नगरपरिषद, धर्माबाद. 
१६. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठछपैकी७ 


